राज्य सुरक्षा आयोग व पोलीस तक्रार 


प्राधिकरणांसाठी पदनिर्मिती 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एमआयएस-३६१४/प्रक्र १३/पोल-१४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक-१ ऑगस्ट, २०१७ 


वाचा- १. शासन निर्णय, क्रमांक, एमआयएस-३६१४/प्रक्र १३/पोल-३, दिनांक १०.०९.२०१४. 
२. शासन निर्णय, क्रमांक, एमआयएस-३६१४/प्रक्र १३/पोळल-३, दिनांक १०.०२.२०१५. 
३. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, यांचे पत्र क्र. रापोतप्रा- 
तपास अधिकारी/प्र.क्र. २, दिनांक २२.०५.२०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक- 

गृह विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २ 
येथे दर्शविलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण या शीर्षकाखाळील तक्त्यामध्ये अनुक्रमांक ३, स्तंभ- 
२ येथे “गुन्हे अन्वेषण, गुप्तवार्ता दक्षता, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व राज्य मानवी हक्क 
आयोगामधील कामाचा अनुभव असलेले सेवानिवृत्त राजपत्रित पोलीस अधिकारी” या ऐवजी “गुन्हे 
अन्वेषण, गुप्तवार्ता दक्षता, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व राज्य मानवी हक्क आयोगामधील कामाचा 
अनुभव असलेले सेवानिवृत्त राजपत्रित पोळीस अधिकारी तथा तपास अधिकारी” असे वाचण्यात यावे. 
तसेच, उपरोक्‍त शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ३ येथे दर्शविलेल्या विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार 
प्राधिकरण या शीर्षकाखालील तक्त्यामध्ये अ.क्र. ३ आणि स्तंभ २ येथे “गुन्हे अन्वेषणाच्या कामाचा 
अनुभव असलेले सेवानिवृत्त राजपत्रित पोलीस अधिकारी” या ऐवजी “गुन्हे अन्वेषणाच्या कामाचा 
अनुभव असलेले सेवानिवृत्त राजपत्रित पोळीस अधिकारी तथा तपास अधिकारी” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७०८०२१२००२२३१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Uday 8 Kannav 
Date: 2017.08.02 12:03:09 +05'30' 
(उ.बा. काण्णव) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. अपर मुख्य सचिव, गह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

५. पोलीस महासंचाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमआयएस-३६१४/प्रक्र १३/पोल-१४ 


. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
. समादेशक, गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दल , मुंबई. 

. महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
१०.सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.सर्व पोळीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

१२.सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 

१३.सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

१४.सर्व पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

१५.सर्व पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, महाराष्ट्र राज्य. 

१६.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य. 

१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपूर. 
१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


one G&G &M 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


